M/S.Reliance Formulation Pvt.Ltd 
यांचेकडून घेण्यात आलेल्या औषधीचे देयक 
अदा करण्यासाठी मंजूरी मिळणे बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक खरेदी-२०१९/प्रक्र-६३ /आरोग्य -८ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल ,मंत्रालय मुंबई- ४००००१ 
दिनांक - 30 मार्च, २०१९. 


वाचा-१) संआसे/॥॥/5 .Reliance /Tab.Imipramine 24/mg/AISI/e-2/8§03-08/ 
98, दिनाक 28.3.2098. 
2) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र-विअप्र-२०१३/प्र पक्र-३०/विनियम ,भाग-२/ 
दिनांक १७.४.२०१५. 
प्रस्तावना- 


दिनांक ३०.३.२०१६ रोजी केंद्रीय समीतीची बैठक झाली , सदर बैठकी मध्ये Tab 


Imipramine 25mg हे औषध खरेदीसाठी टेंडर क्र ई- ९० अन्वये मंजूरी देण्यात आळी असून 


दिनांक ३१.३.२०१६ अन्वये पुरवठा आदेश देण्यात आलेले आहेत. सदर औषध मेंटल 


हॉस्पीटल नागपूर, मेंटल हॉस्पीटल पुणे, मेंटल हॉस्पीटल रत्नागिरी व मेंटल हॉस्पीटल ठाणे 


यांना M/S.Reliance Formulation Pvt.Ltd यांचे कडून दिनांक ७.४.२०१७ रोजी पुरवठा 


केला आहे, त्याबाबतचे इन्वाईस खरेदी कक्षास सादर केले आहे, सदर देयके उशिराने प्राप्त 


झाली असून, सदर देयकांची रक्‍कम रुपये ७०,०००/-(रु.सत्तर हजार फक्त) मधून पॅनल्टी 


रुपये ३४३७ /-वजा जाता रुपये ६६,५६३/- Had इतक्या रक्कमेचे देयक M/S.Reliance 


Formulation Pvt.Ltd यांना अदा करण्यासाठी मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 


आहे, 


शासन निर्णय: 


M/S.Reliance Formulation Pvt.Ltd यांचे कडून Tab Imipramine 25mg UI 


औषधांचा पुरवठा केला असून एकुण रक्‍कम रुपये ६६,५६३/-(रु. सहासष्ट हजार पाचशे 


त्रेसष्ट फक्त) इतक्या रक्कमेचे देयक अदा करण्यासाठी मंजूरी देण्यात येत आहे, 


शासन निर्णय क्र.खरेदी-२०१९/प्र.क्र.६३/आरोग्य-८ 


सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक २२१० (०६)(०९)मध्येवर्ती मनोरूग्णालये (अनिवार्य) २१ 


पुरवठा व सामुग्री,२२१००२९१ या लेखाशिर्षाअंर्तगत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या 


शिल्लक अनुदानातून भागविण्यात यावा, 


शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्रक्र-३०/विनियम,भाग-२ दिनांक १७ .४.२०१५ मधील 


भाग पहिला उपविभाग एक मधील अनु क्र-६ नियम क्रमांक-४० अन्वये मंजूरी देण्याचे पुर्ण 


अधिकार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार प्रस्तावास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३३०१५३१३७१५१७ असा आहे, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tad 
DN: c=IN, o=G it Of Maharashtra, ou=Public 


Jamsher Health Department, postalCode=400032, st=Maharas| 
2.5.4.20=cc7 0f5be589b29aaa447f5cdd15¢9826781de5d. 
02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
I be 192e218ede7b7c9: 3beal 8f6d46feab42 


S a mM S h e [ Ta d a Vi ore asso 80476, cn=Jamsher Samsher 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुकत आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, 
मुंबई. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य संस्थामार्फत राबविण्यात येणारे 

कार्यक्रम), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


4) 

६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
) 
) 


८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११)अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे / रत्नागिरी / पुणे / नागपूर 
2) Prasat (आरोग्य-8) 


